एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता आर्थिक 
वर्ष सन २०२२-२३ साठी यशदा, पुणे या संस्थेस अनुदान 
वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.२४/सीपीटीपी-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- २२/०२/२०२३ 


वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४ /१३/ 

१२-अ, दिनांक २०/०१/२०१४ 

2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४/०४/२०२२ 

3) यशदा, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्रमांक सीपीटीपी प्रशासन/१२५/०९ /२१/१३८३, 
दिनांक १८/०१/२०२३ 

४) यशदा, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्रमांक सीपीटीपी प्रशा/१२५/०९ /२१/१३८३, 
दिनांक ०८/०२/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २०/०१/२०१४ नुसार शासन सेवेमध्ये सरळसेवेने 
नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ आणि गट-ब संवर्गातील अधिकांऱ्यासाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम (सीपीटीपी) राबविण्यात येत असून प्रशिक्षणासाठी प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध करुन 
द्यावयाचा निधी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ०८/०८/२०१४ अन्वये निश्चित करण्यात 
आला आहे. त्यानुसार सन २०२२-२३ या अर्थसंकल्पीय वर्षात एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
(सीपीटीपी) अंतर्गत sara, पुणे येथे सीपीटीपी कक्षात कार्यरत असलेल्या लेखाधिकारी, वर्ग-१ च्या 
पदाच्या वेतनाकरिता व सीपीटीपी-७ व ८ च्या अनिवार्य संलग्नता व महाराष्ट्र अभ्यास दौरा व दिल्ली 
अभ्यास दौरा या प्रशिक्षणाच्या टप्प्यासाठी यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) यांना 
अनुदान उपलब्ध करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

यशदा, पुणे येथे सीपीटीपी कक्षाकरिता एकूण १२ पदे मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी 
लेखाधिकारी, वर्ग-१ च्या पदावर श्री. Sklar बोरावके, सहायक संचालक (प्रशिक्षण), पुणे यशदा, पुणे येथे 
दि.२६/०८/२०२० (म.पू) पासून रुजू करुन घेण्यात आळे आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
लेखाधिकारी, वर्ग-१ या पदासाठी वेतन व भत्ते या बाबीवर आतापर्यंत रु. १४,००,०००/- इतका निधी 
वितरित करण्यात आळा असून आता उर्वरित कालावधीसाठी रु.५,७६,१५८/- इतका निधी आवश्‍यक 
असल्याचे संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये यशदा, पुणे यांनी कळविले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.२४/सीपीटीपी-अ 


तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ०८/०८/२०१४ अन्वये सीपीटीपी 
अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थेतील प्रशिक्षणाचा टप्पानिहाय खर्चाचा दर प्रति दिन/ प्रति प्रशिक्षणार्थी असा निश्चित 
केला आहे. याअनुषंगाने सीपीटीपी-७ व सीपीटीपी-८ च्या अनिवार्य संलग्नता व महाराष्ट्र अभ्यास दौरा व 
दिल्ली अभ्यास दौरा या प्रशिक्षण टप्प्यासाठी झालेल्या खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


अ.क्र. प्रशिक्षणाचे टप्पे प्रशिक्षणार्थी संख्या | प्रती दिन | दिवस | एकूण 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 

अ सीपीटीपी७ | 

ae | महाराष्ट्र अभ्यास दौरा | ९७ ५०००/- |७ ३३,९५,००० 

२ दिल्ली अभ्यास दौरा ११२ ५०००/- |७ ३९,२०,००० 
(अ) एकूण ७३,१५,००० 

ब॒ सीपीटीपी-८ 

| निवार्य संलग्नता २० २०००/- | ३५ १४,००,००० 

२ AERIS अभ्यास दौरा | २० ५०००/- | ७ ७,००,००० 

३ दिल्ली अभ्यास दौरा २० ५०००/- | ७ ७,००,००० 
(ब) एकूण २८,००,००० 
एकूण (अ--ब) १,०१,१५,००० 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत सीपीटीपी-७ व 

सीपीटीपी-८ चे प्रशिक्षणाकरिता रु. १,०१,१५,०००/- इतका खर्च झालेला आहे. परंतू बीम्स प्रणालीवर 
रु. ६६,९९,८४०/- इतका निधी उपलब्ध असल्याने सद्य:स्थितीत रु.६६,९९,८४०/- इतका निधी यशदा, 
पुणे यांना वितरित करण्यात येत आहे. 
४. “लेखाशीर्ष-ए-४, २०७० इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३ प्रशिक्षण (००)(१२) यशदा, पुणे या 
संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८७१) ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) व ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशीर्षाखाली वितरित करावयाच्या निधीचा 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


बाब सन २०२२-२३ यशदा, पुणे यांना वितरित 
अर्थसंकल्पीय अंदाज करावयाचे अनुदान 
Po २ ३ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ४,६८,१६,००० ६६,९९,८४० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १,२२,५६,००० ५,७६,१५८ 
एकूण अनुदान ५,९०,७२,००० ७२,७५,९९८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.२४/सीपीटीपी-अ 


२. 


आता सदर शासन निर्णयान्वये यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या 


संस्थेस “लेखाशीर्ष-ए-४, २०७० इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३ प्रशिक्षण (00)(92) यशदा, पुणे या 
संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदाने (२०७००८७१” या 
लळेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) करिता रु. 
६६,९९,८४०/- (रुपये सहासष्ट लाख नव्याण्णव हजार आठशे चाळीस फक्त) आणि ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन) साठी रु. ५,७६,१५८/-(रुपये पाच लाख इश्याहत्तर एकडी अठ्ठावण्ण फक्त) इतका निधी वितरित 
करण्यास पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 

अ. सदर प्रयोजनासाठीचा खर्च वितरित अनुदानाच्या मर्यादेत ठेवावा व प्रत्यक्ष झालेल्या 


खर्चाइतकीच देयके कोषागारातून आहरित करण्याची दक्षता घ्यावी. 


आ. प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकी देयके कोषागारात सादर करुन रक्‍कम आहरित केल्यानंतर 


आहरित केलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली नोंदली गेली 
आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसांच्या आत 
शासनास सादर करावे. 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा खर्च ताळमेळ करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे यांना वितरित करण्यात आलेल्या 
अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UTILIZATION CERTIFICATE) त्यांनी महालेखापाल, 
महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर व शासनाला सादर करावे. 


. तसेच यशदा, पुणे यांनी सदर अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके ठेवण्यात 


यावीत. सदर लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर 
यांना राहतील. 


. वित्त विभागाच्या दिनांक ०४/०४/२०२२ व दिनांक ०८/०२/२०२३ च्या शासन निर्णयातील नमूद 


अटी/ शा्तींचे पालन करुन सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 


a: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharasnhtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२२१५१३४९४४०७ असा आहे. सदर 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


SUNILSING 
SHIVAJI NIKAM 
(सु. शि. निकम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.२४/सीपीटीपी-अ 


२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. महासंचाळक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
. लेखाधिकारी, यडादा, पुणे (३ जादा प्रतीसह) 

५. जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे 

६. वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४), मंत्रालय, मुंबई 

. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२५, मुंबई-३२ 

८. निवडनस्ती. 


Cc AN 


CS 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


